कृषि विभागांतर्गत विकसित महाडिबिटी संगणकीय 
प्रणालीव्दारे विभागातील विविध योजनांच्या 
अंमलबजावणी दरम्यान करावयाच्या संगणकीय 
कामांसाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांस रु. ५००/- प्रोत्साहनपर 
रक्‍कम (व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेस) देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.ईगव्ह-२०२२/प्र.क्र.१८६/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ: १. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. किरोनी-२०२०/प्र.क्र.१७३/११-अ, 
दि. २७ मे, २०२०. 
२. आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. जा.क्र./कृ.आ./संप्र/महाडिबीटी/भाग-४/२८५००/२०२२, 
दि. १९ ऑगस्ट, २०२२. 


प्रस्तावना : 


कृषि विभागाने “शोतकरी योजना” या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा 
लाभ “एकाच अर्जाद्वारे” देण्याच्या दृष्टीने महा-डीबीटी पोर्टल ही एकात्मिक संगणकीय प्रणाली 
विकसित केली आहे. सद्य:स्थितीत, सदर प्रणाली अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या विविध 
संगणकीय प्रकल्पांकरिता ३२ अँप्लीकेशन्स कार्यरत असून नवीन ८ अँप्लीकेशन्स महाआयटी, मुंबई 
यांचेकडून विकसित करण्यात येत आहेत. 

यापूर्वी राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सर्वेक्षण 
व सल्ला योजनेंतर्गत (क्रॉपसॅप) शासनाच्या विविध योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता निर्माण केलेल्या 
निरनिराळया मोबाईल अँपव्दारे मोबाईलवरुन ऑनलाईन माहिती भरणे तसेच, एसएमएसद्वारे 
शोतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे याकरिता मोबाईल इंटरनेट व अन्य आकस्मिक बाबींवर होणाऱ्या खर्चाच्या 
प्रतिपूर्तीसाठी संबंधित कृषि सहायक व कृषि पर्यवेक्षकांना प्रति महिना रु.२००/- एवढी प्रोत्साहनपर 
रक्कम संबंधित केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी असणाऱ्या प्रशासकीय खर्चाच्या 
तरतूदीतून अदा करण्यास दि.२७ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सद्य:स्थितीत, कृषि विभागांतर्गत विकसित अँप्लीकेशन्सपैकी २५ अँप्लीकेडशन्सचा वापर कृषि 
सहाय्यक/कृषि पर्यवेक्षक यांचेमार्फत करण्यात येत असून त्यासाठी त्यांना दरमहा सरासरी ८०-९० GB 
डाटा ची आवश्‍यकता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुषंगाने कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-२०२२/प्र.क्र.१८६/१४-अ, दिनांक : १७ जानेवारी, २०२३. 


यांना शासकीय अँप्लीकेशन्सच्या वापरासाठी व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसची रक्कमेत वाढ 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय : 
१. कृषि विभागाने विकसित केलेल्या महा-डीबीटी (एकात्मिक संगणकीय प्रणाली) प्रणाली अंतर्गत 
राबविण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या विविध योजनांकरिता तयार करण्यात आलेल्या अँप्लीकेशान्सच्या 
वापरासाठी कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांना व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसची रक्‍कम म्हणून 
प्रतिमहिना ५००/- देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. महा-डीबीटी पोर्टल या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीअंतर्गत कृषि विभागाच्या विविध राज्य 
योजनांबरोबरच केंद्र पुरस्कृत योजनांचे आयटी अँप्लीकेशन्स कार्यरत असल्यामुळे विविध केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कृषि सहाय्यक व कृषि पर्यवेक्षकांना 
द्यावयाच्या व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसचा खर्च प्राथम्याने भागविण्यात यावा. 
३. कृषि सहाय्यक व कृषि पर्यवेक्षकांना द्यावयाच्या व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जेसचा खर्च 
भागविण्यासाठी संबंधित केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत उपलब्ध होणारा प्रशासकीय खर्चाचा निधी अपुरा 
असल्याबाबत आयुक्‍त (कृषि) यांची खातरजमा झाल्यास सदर खर्च भागविण्यासाठी विभागाच्या 
कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला योजनेअंतर्गत (क्रॉपसॅप) उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 
४. कृषि सहाय्यक/कृषि पर्यवेक्षकांना व्यवस्थापन खर्च व डेटा चार्जसचे वितरण करताना एका 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यास एकापेक्षा अधिक योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून वितरण होणार नाही याची 
जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 
च. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११७१७३११५५५०१ असा आहे. हा Aes 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KARAD SANTOSH BANSIRAO 
Date: 2023.01.17 17:54:00 +05'30' 
(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-२०२२/प्र.क्र.१८६/१४-अ, दिनांक : १७ जानेवारी, २०२३. 


४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 

६. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

७. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, कृषि विभाग. 

८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

९. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
१०.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर, 
११.निवडनस्ती (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


